गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता 
शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.०४.१०.२०१८. 

२) शासन शुध्दिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२१८/तांशि-४, 
दि.३०.१०.२०१८. 

३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११६/तांशि-४, 
दि.०६.०९.२०२१. 

४ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.बैठक-२०२२/प्र.क्र.१८८/तांशि-४, 
दि.३१.०७.२०२३. 

५) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.१७/तंशिसं/परदेशी शिष्यवृत्ती/२०२३/२७९, 
दि.०६.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत मुलामुलींना शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून शिष्यवृत्ती 
योजना लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक वर्षामध्ये पदव्युत्तर पदवी / 
पदव्युत्तर पदविका आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रत्येकी १० याप्रमाणे एकूण २० लाभार्थ्यांची निवड 
करण्यात येत होती. तथापि, दि.३१.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी लाभार्थी विद्यार्थीसंख्या १० वरुन ३० करण्यात 
आली आहे. त्यामुळे सदर योजनेसाठी लाभार्थ्यांची संख्या ४० झालेली आहे. सदर योजनेची कार्यपध्दती व 
निवड प्रक्रीया ही संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता वर्तमानपत्रात जाहिरातीव्दारे प्रसिध्दी देवून 
ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. विहित कालमर्यादेपर्यंत तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे 
ऑनलाईन पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करुन ते दि.०६.०९.२०२३ रोजीच्या छाननी 
समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आले. छाननी समितीने सदर अर्जांची छाननी करुन व पात्रतेच्या 
अटी/शर्ती तपासून विदयार्थ्याची यादी समितीच्या शिफारशीसह निवड समितीपुढे निर्णयार्थ सादर केली. 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाळील निवड समितीची दि.२६.०९.२०२३ रोजी बैठक 
झाली. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 


शासन निर्णय :- 


१) पी.एचडी अभ्यासक्रम: 


पी.एचडी अभ्यासक्रमाकरीता दि.३१.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार १० जागा उपलब्ध 
आहेत. सदरच्या अभ्यासक्रमासाठी केवळ ४ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी तीन उमेदवारांचे अर्ज छाननी 
समितीकडून अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता यादीतील गुणवत्ता क्रमांकानुसार समितीने 
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करिता खालीलप्रमाणे एका पात्र उमेदवाराची निवड केली आहे. त्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे:- 


प्रवेश पीएच.डी. करीता 
अ उपलब्ध क जा त घेतलेल्या प्रवेश घेतलेल्या । एकत्रित गुणवत्ता 
क. खा यया उमेदवाराचे नांव ध्यास ते 
. जागा अभ्यासक्रमाचे | विद्यापीठाचे नावा यादीतील गुणवत्ता 

नांव क्रमांक / अभिप्राय 
q कळला ०१ कु.समता सयाजी शिंदे Ph.D. in University of St. ०१ 

Psychology Andrews, United 
Kingdom 


2) पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम: 
पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाकरीता दि.३१.०७.२०२३ च्या शासन 
निर्णयानुसार ३० जागा उपलब्ध आहेत. तसेच, या व्यतिरिक्त दि.०४.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट-ब मधील मुद्दा क्र.११(७ च्या तरतुदीनुसार पी.एचडी अभ्यासक्रमाच्या ९ जागा 
आतंरपरिवर्तनाव्दारे उपलब्ध झाल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी एकूण ३९ जागा पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. यास्तव, पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदविका 
अभ्यासक्रमाकरीता गुणवत्ता यादीतील ५५ पात्र उमेदवारांपैकी एकत्रित गुणवत्ता यादीतील ज्येष्ठता 
क्रमांकानुसार समितीने खालीलप्रमाणे ३९ उमेदवारांची निवड केली आहे. त्यास या शासन निर्णयाद्वारे 


मंजुरी देण्यात येत आहे:- 
एकूण उपलब्ध 
8B जगा प्रवेश घेतलेल्या 
जागा निवड झालेल्या प्रवेश घेतलेल्या 
अ.क्र शाखा न परदेशी 
(आंतर विद्यार्थ्याचे नाव अभ्यासक्रमाचे नाव a 
विद्यापीठाचे नाव 
परिवर्तना नंतर) 
q कला ०३ ) कु.मैत्रेयी अतुल MS in Strategic King’s College 
संगीतराव Communication London, U.K. 
२कु.प्रांजली किसन MS in King’s College 
डावखर Organisational London, U.K. 
SIS Psychiatry and 
Psychology 
) कु.निधी दिपक MS in Clinical University of 
भद्रा Health Psychology Manchester, 
Wal U.K. 
ग वाणिज्य ०१ १) श्री.प्रणव धिरज MS in Banking & King’s College 
जैन Finance London, U.K. 
3 व्यवस्थापन ०७ ) कु.संयुक्‍ता उमेठा MS in International University of 
Santi नी Business & Manchester, 
ड्‌ Management U.K. 
) श्री.वेदांत सुनिल MS in Management University of 
चंधेरे Melbourne, 
Australia 
) कु.आर्या सागर MS in Marketing University of 
पाटील Management Bristol, U.K. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 


8) HARI दिगंबर MS in Management| University of 
कनवटे & Information Manchester, 
कनवटे Systems — Change & U.K. 
Development 
4) कु.नेहा संजय MS in Finance Lancaster 
University 
मोहिते Management 
School, U.K. 
&) श्री.सिध्दनाथ MS in International University of 
संजय सुर्वे Business Warwick, U.K. 
(9) कु.रिया सुनिल MS in Human University of 
जेसवानी Resource Bermingham, 
जेसवानी Management U.K. 
8 विधी ०१ श्री .मोहम्मद अझम | LLM Commircial The University 
मुजतबा Law of Edinburgh, 
मुजतबा UK. 
4 अभियांत्रिकी २७ १) श्री.विष्णु प्रदीप MS in Management Columbia 
वास्तुकला Science & University, 
f eee सुरेश Engineering U.S.A. 
शास्त्र २) कु.अनुष्का दीपक MS in Management New York 
पाटील of Technology University, 
U.S.A. 
3) श्री. rata MS in Mechanical University of 
कोठारी Engineering Michigan Ann 
निलेश कोठारी Arbor, U.S.A. 
¥) कु शर्वरी अनिल MS in Mechanical University of 
जोशी Engineering Michigan Ann 
Arbor, U.S.A. 
५) श्री. दीपतेज संदीप MS in Artificial Northwestern 
Intelligence University, 
मोरे U.S.A. 
६) श्री. Raat Master of University of 
रवीकांत इंगवले _ Construction Melbourne 
T > 
रवीकांत इं वले Management Australia 
७) श्री. प्रभदीपरिंग MS in Computer Carnegie 
मंजितसिंग Vision Mellon 
T 
मंजितसिंग सेठी University, 
U.S.A. 
८) कु वैष्णवी जितेंद्र MS in Business University of 
भोर Analytics Manchester, 
Operational U.K. 
Research and Risk 
Analysis 
९) कु आर्या जयेंद्र Master of Food The University 
खोत Sicence and of Queensland, 
Technology Australia 


qo) श्री. सोहम सुमुख 


MS in Information 


University of 


नाईक Management Washington, 
नाईक र Seattle, USA 
११) कु अरुंधती Master of Biobased oe 
संग्राम Sciences iversit 
संग्राम पाटील rene 
Netherlands 
92) कु Bram हेमंत Master of Civil University of 
यादव Engineering Melbourne, 
Australia 


१३) श्री. अथर्व रविंद्र 


MS in Aerospace 


University of 


नाईक Engineering Manchester, 
नाईक U.K. 
१४) कु समृध्दी MS in Information University of 
Technology New South 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 


अजित घोरपडे 


Wales, Australia 


१५) श्री. पियुष राजेश 
महाडीक 


MS in Information 
Management 


University of 
Illinois at 
Urbana- 
Champaign, 
USA 


१६) श्री. मनिष 
रामबाली मौर्य 


MS in Engineering 
Management 


Johns Hopkins 
University, 
USA 


१७) श्री. जतीन जयंत 
सरकार 


MS in Data Science 


King’s College 
London, U.K. 


१८) कु प्रतिक्षा MS Urban Design University of 
मनमोहन जाजू & International Manchester, 
मनमाहन जाजू Planning U.K. 
१९) कु. स्वरदा मनिष Master of Arts | The University 
नलावडे Urban Design & of Sheffield, 
नलावडे Planning U.K. 
२०) श्री.मयंक सचिन | MS of Engineering University of 
देशपांडे Robotics Maryland, 
देशपांडे College Park, 
USA 
२१) कु.गौतमी मनिष Master of KU Leuven 
कासट Urbanism, University, 
Landscape and Belgium 
Planning 
22) att FART MS in Electrical University of 
दत्तात्रय Power System Birmingham, 
दत्तात्रय UK 
आपटे 
२३) श्री.गंधर्व अजित MS in KTH Royal 
Decentralised smart Institute of 
शेलार Energy Systems Technology, 
(DENSYS) Sweden 
२४) कु.दुर्गा मकरंद MS in Construction University of 
देसाई Project New South 
Management / Wales, Sydney, 
Prop. & Dev. Australia 
24) श्री.आदित्य MS of Tele- University of 
चावागोंडा communication New South 
चावागोंडा पाटील मगध Sydney. 
Australia 


२६) श्री.वरुणराज 


MS in Electrical 


University of 
Wisconsin 


शिंदे and Computer 
waar शिंदे Engineering Madison, USA 
219) श्री 'क्रत्विक MS in Computer University of 
aio सराफ Science Florida, U.S.A. 
एकूण ३९ ३९ 
विद्यार्थी 
१ वरील नमूद केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात 
येत आहे.:- 


१. सदर शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या निकषांचे पालन 


करण्यात यावे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 


२. ही शिष्यवृत्ती गृह चौकशीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आली असून गृह चौकशीमध्ये 
विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा अर्ज दाखळ करताना चूकीची माहिती सादर केली असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास सदरची शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल. 

३. कोणत्याही विद्यार्थ्याने खोटी माहिती / कागदपत्रे सादर केल्याचे सिध्द झाल्यास अथवा शासन 
निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, कर्तव्यात कसूर केल्यास, त्यास ताबडतोब पुढील शिक्षणासाठी 
अटकाव (Debarred) केला जाईल व त्याच्याकडून झालेल्या खर्चाची १५ टक्के चक्रवाढ 
व्याजाने वसूली करण्यात येईल, अशा विद्यार्थ्याचा काळ्या यादीत समावेश केला जाईल. तसेच, 
प्रचलित कायद्यानुसार त्याच्याविरुध्द कारवाई करण्यात येईल आणि त्यांनी दिलेले जामिनदार 
आणि संदर्भ अधिकारी / व्यक्‍ती यांना सुध्दा ही बाब लेखी स्वरुपात कळविण्यात येईल 

४. ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याने राज्यात परत येऊन त्याच्या अभ्यासक्रमाचा 
लाभ राज्यास होईल, याकरीता आवऱ्यकतेनुसार राज्य शासनास सेवा देणे अपेक्षित आहे 
त्याबाबतचे बंधपत्र विद्यार्थ्याने देणे आवश्‍यक राहिल. 

५. ही शिष्यवृत्ती मंजूर केलेल्या विद्यार्थ्याने दि.०४.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याबाबतचे बंधपत्र / हमीपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहिल. 

३. शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या 
शिष्यवृत्तीच्या रकमेची अचूक परिगणना करण्याची जबाबदारी तंत्र शिक्षण संचालनालयाची असेल. तंत्र 
शिक्षण संचालनालयाने दि.०४.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन शिष्यवृत्तीच्या 
रकमेची परिगणना करावयाची आहे. शासन आदेशात नमूद कोणत्याही SCY AAPA पूर्तता होत नसल्यास 
ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येऊ नये. 
४. सदरचा खर्च हा खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या-त्या आर्थिक वर्षामध्ये 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र.डब्ल्यू-३, २२०३ तंत्रशिक्षण-१०७ शिष्यवृत्त्या (००)(०१) गुणवंत मुलामुलींना परदेशात 
उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणे (२२०३ ३५५१) (कार्यक्रम)” 

वरील खर्चासाठी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम 
SERA करुन अदा करावी. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१०१३११०००२७१०८ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे त 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHAHAJAHAN >> ee 


f1c620a5bc64e, postalCode=400032, st=! 
I Number=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499ESFF904468E 
1A96902315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR 
LAN 


Date: 2023.10.13 11:03:27 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पशियो-२०२३/प्र.क्र.१०९/तांशि-४ 


सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१०. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास/ आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१६. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. कुलसचिव, सर्व कृषी / अकृषी विद्यापीठे 

१८. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.माणगांव, जि.रायगड 

१९. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्वी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

२०. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व) 

२१. महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 

२२. महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

२३. महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

२४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२६. उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२७. कक्ष अधिकारी / अवर सचिव (तांशि-३/विशि-३/मशि-२/मशि-४/तांशि-५/तांशि-६/साशि-१), 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 

२९. निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


